“मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजना टप्पा-२ साठी 
जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) अंतर्गत 
निधी उपलब्ध करणेबाबत”. 


महाराष्ट्र शासन 
नियोजन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक - डीएपी १०२२/प्र.क्र.१७/का.१४८१, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक - १८ मे, २०२२ 


वाचा - १) शासन निर्णय, ग्रामविकास विभाग क्रमांक - मुग्रायोी-२०२१/प्र.क्र.१६५/बांधकाम-४, 
दिनांक ०६/०१/२०२२ 
२) शासन परिपत्रक, ग्राम विकास विभाग क्रमांक- मुग्रायो-२०२२/प्र.क्र.०७/बांधकाम-४, 
दिनांक २१/०४/२०२२ 


प्रस्तावना - 


शासन निर्णय, ग्रामविकास विभाग क्रमांक - मुग्रायो-२०२१/प्र.क्र.१६५/बांधकाम-४, दिनांक 
०६/०१/२०२२ अन्वये महाराष्ट्र राज्यातील अस्तित्वात असलेल्या व दुरावस्था झालेल्या रस्त्यांची 
दर्जोन्नती करण्यासाठी “मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजना टप्पा-१” च्या धर्तीवर “मुख्यमंत्री ग्रामसडक 
योजना टप्पा-२” सुरु करण्यात आली असून या योजनेची अंमलबजावणी टप्प्या टप्प्यात करण्यात 
येणार आहे. सदर शासन निर्णयातील मुद्दा क्रमांक ३ नुसार जिल्हा नियोजन समितीला प्रतिवर्षी उपलब्ध 
होणाऱ्या निधीच्या १० टक्के निधी “मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजना टप्पा-२” साठी जिल्हा नियोजन 
समितीला रस्ते क्षेत्रासाठी उपलब्ध करुन देण्यात येणाऱ्या निधीव्यतिरिक्‍त उपलब्ध करुन देण्यात येईल 
अशा सूचना देण्यात आल्या आहेत. त्यानुषंगाने “मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजना टप्पा-२” करीता जिल्हा 
वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) अंतर्गत निधी उपलब्ध करुन देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधिन होती. 


शासन निर्णय - 


“मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजना टप्पा-२” करीता ग्रामीण रस्त्यांच्या दर्जोत्नरतीसाठी १०,००० 
कि.मि.इतक्या लांबीचे उद्दिष्ट ठरविण्यात आले आहे. ग्राम विकास विभागाच्या संदर्भाधिन दिनांक 
२१/०४/२०२२ च्या परिपत्रकानुसार “मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजना टप्पा-२” अंतर्गत निश्चित केलेल्या 
उद्दिष्टानुसार रस्त्याच्या लांबीचे जिल्हानिहाय वाटप करण्यात आले आहे. ग्राम विकास विभागाने रस्ते 
लांबीच्या जिल्हानिहाय केलेल्या वाटपानुसार, या योजनेच्या अंमळबजावणीसाठी सोबतच्या 
परिशिष्टामध्ये नमूद केल्याप्रमाणे सन २०२२-२३ व सन २०२३-२४ या दोन आर्थिक वर्षांकरीता प्रतिवर्ष 
रुपये १,००० कोटी याप्रमाणे जिल्हानिहाय निधी जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) अंतर्गत उपलब्ध 
करुन देण्यास शासन मान्यता देण्यात येत आहे. सदर निधी जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) 
अंतर्गत राबविण्यात येणाऱ्या रस्तेविषयक योजनांना उपलबध करुन देण्यात येणाऱ्या निधी व्यतिरिक्त 


शासन निर्णय क्रमांकः डीएपी १०२२/प्र.क्र.१७/का.१४८१ 


असेल. सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षात सोबतच्या परिशिष्टामध्ये दर्शविण्यात आल्यानुसार निधी 
पुनर्विनियोजनाने “इतर जिल्हा योजनेतून” उपलब्ध करुन द्यावा. तर सन २०२३-२४ या आर्थिक 
वर्षाकरीता आराखडा करताना “इतर जिल्हा योजना” या योजनेंतर्गत निधी राखीव ठेऊन, 
अर्थसंकल्पीत करण्यात यावा. सन २०२२-२३ मध्ये प्रस्तूत प्रयोजनासाठी पुनर्विनियोजन करताना नागरी 
भागासाठी उपलब्ध करुन देण्यात आलेला “विशेष अतिरिक्‍त नियतव्यय” (Special Additional 
Outlay) विचारात घेण्यात येऊ नये. 

२. सदर निधीबाबत योजनेचा प्रशासकीय विभाग म्हणून ग्राम विकास विभागाकडून वेळोवेळी 
देण्यात येणाऱ्या सूचनांनुसार आवऱ्यक ती कार्यवाही करण्यात यावी. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२२०५१८१६४६४२०७१६ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by SANJEEV HARISHCHANDRA 
HARISHCHANDRA याया 
OF MAHARASHTRA, OU = PLANNING 
DHURI वी तिनी 
"र धुरी 
(सं. ह. धुरी) 


उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१ 


) मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

) मा.उपमुख्यमंत्री (वित्त व नियोजन) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
) मा.राज्यमंत्री (वित्त व नियोजन) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

) शासनाचे मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

) शासनाचे सर्व अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
) 

) 

) 

) 


AD 


AN 


०८ 


o~ 


4 


विभागीय आयुक्‍त, विभागीय आयुक्‍त कार्यालये (सर्वी 

जिल्हाधिकारी तथा सदस्य सचिव, जिल्हा नियोजन समिती (सर्व) 

मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद (सर्व) 

उपायुक्‍त (नियोजन), विभागीय आयुक्‍त कार्यालय (सर्व) 

१० जिल्हा नियोजन अधिकारी (सर्व) 

११)सह सचिव / उप सचिव / अवर सचिव, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

१२) अपर मुख्य सचिव (नियोजन) यांचे स्वीय सहायक, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
) 
) 


an 


S 


८ 


vo 


93) कार्यासन अधिकारी (1-982 93), नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१४ निवडनस्ती, कार्यासन १४८१. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


शासन निर्णय, नियोजन विभाग क्र.डिएपी-१०२२/प्र.क्रर७/का-१४८१, दि १८ मे, २०२२ चे परिशिष्ट 


जिल्हा वार्षिक योजना जिल्हा वार्षिक योजना 


मुख्यमंत्री ग्रामसडक | उदिदष्ट साध्य करण्यासाठी pat es 
(सर्वसाधारण) अंतर्गत सन | (सर्वसाधारण) अंतर्गत सन 


योजना टप्पा -२ साठी रु.७५.०० लक्ष प्रति किमी प्रमाणे 


अक्र जिल्हा ° उपलब्ध २०२३-२४ मध्ये उपलब्ध 
ल्ह जिल्हानिहाय एकूण येणारा एकूण अपेक्षित खर्च २०२२-२३ मध्ये २०२३-२४ मध्ये 
उदिदष्ट करुन दयाबयाचा निधी करुन दयाबयाचा निधी 
उदिदष्ट (कि.मी.) (रु.लक्ष) 
(रु.लक्ष) (रु.लक्ष) 


ar | 

र 
र 
अस्लम | 
“feast 

दुषणे | 
E 
pint | 
शुसलाप | 
ene | 
eater | 
eh 
र 
aera | 
नदेड | 
बोड | 
हिगोली | 
at _ | 
र 


रर ३७३८०० 
= 
वाशिम 


NJ 
HARISHCHANDRA DHUR 


(सं.ह.धुरी) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


